महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा गट-अ 
(वेतनश्रेणी रुपये १५,६००-३९,१०० + FS पे 
रुपये ५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांच्या पदव्युत्तर पदवी / पदविका 
अभ्यासक्रमानंतरची सुधारित पदस्थापना 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः मवैअ २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, गो.ते. रुग्णालय, संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
तारीख: ०४ जानेवारी, २०१८. 


वाचा :- शासन आदेश समक्रमांक दि.१७.१२.२०१८ 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ (वेतनबँड रुपये १५,६००-३९,१०० + ग्रेड वेतन रुपये 


५,४००) या संवर्गातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी पदव्युत्तर पदवी/पदविका अभ्यासक्रमानंतरची सुधारीत 


पदस्थापना मिळण्याबाबत केलेल्या विनंतीनुसार त्यांची शैक्षणिक अर्हता, आरोग्य संस्थांमधील Rat 


पदे व प्रशासनिक निकड इत्यादी बाबी विचारात घेवून त्यांना खालील तक्त्यामध्ये दर्शविल्याप्रमाणे 


सुधारीत पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे नाव | पदव्युत्तर पदवी / पदव्युत्तर पदवी/पदविका 
पदविका अभ्यासक्रम | अभ्यासक्रमानंतरची पदस्थापना 


।_१_| डॉ. कैलास फुलसिंगठाकरे | एमडी फॉरेन्सीक | उ जि रु तळोदा जि नंदूरबार 


२ | Sarg बालन मेहताब एम डी पीएसएम ता आ अ नायगाव जि नांदेड 


शासन आदेशा क्रमांकः AAS २०१८/प्र.क्र.५१३ /सेवा-३ 


२. वाचा येथील दि.१७.१२.२०१८ च्या आदेशात नमूद अटी व शर्ती उक्त तक्त्यात नमूद वैद्यकीय 
अधिकाऱ्यांना लागु राहील. 


3. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०१०३१७२२५३१११७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Varsha Munjaji Bharose 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Public Health Department, 


Va rs h a M U nj aj i postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=2f3096a175796cc670522c4aff97da20b7 
08981b5122e87c8346c4cc7468f821, 


B h a fo S e serialNumber=1bd844032884bbf2167bc99cd85 
325223aceef69d02bd455b7ca6972491623e0, 
cn=Varsha Munjaji Bharose 
Date: 2019.01.04 17:09:22 +05'30' 


व. मुं. भरोसे 

उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
) आयुक्‍त आरोग्य सेवा, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई/नागपुर 
) सहसंचालक (अ. व प्र. आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) उपसंचालक, आरोग्य सेवा परिमंडळ, नाशिक, लातूर. 
) 
) 
) 
) 


जिल्हा शल्यचिकित्सक, नंदुरबार, नांदेड. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नंदुरबार, नांदेड. 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, नंदुरबार, नांदेड. 

मा. मंत्री (सा.आ.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 

qo) ud संबंधित वैद्यकीय अधिकारी गट-अ (संबंधित उपसंचालक, आरोग्य सेवा यांचे मार्फत) 
११) निवड नस्ती सेवा-३ 


पुष्ठ २ पैकी २ 


